गोपाळकाला (दहिहंडी) व अनंत चतुर्दशी निमित्ताने 
स्थानिक सुट्टी जाहीर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२०/प्र.क्र.८२/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ डिसेंबर, २०२० 
शासन परिपत्रक: 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सार्वसु-११९६/प्र.क्र.५/९६/२९, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, १९९६ अन्वये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयातील शासकीय /निमशासकीय 
कार्यालयांना प्रतिवर्षी “अनंत चतुर्दशी” या दिवशी आणि सन २००७ पासून गोपाळकाला (दहीहंडी) निमीत्ताने 
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांसाठी स्थानिक सुट्टी (Local Holiday) जाहीर करण्यात येते. त्यानुसार 
सन 2029 मध्ये पुढीलप्रमाणे मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयातील सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांना 
याद्वारे स्थानिक सुट्टी (_0०8। Holiday) जाहीर करण्यात येत आहे. 


सुट्टीचा दिवस इंग्रजी तारीख भारतीय सौर दिनांक 


a [Arar TRE cae भर 


२. हे आदेश मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हयातील राज्य शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना लागू 
होतील. 
३. वरील स्थानिक सुट्टी शासन निर्णय क्रमांक पी अँन्ड एस.नंबर पी-१३/॥/बी, दिनांक ५ नोव्हेंबर, १९५८ 
मधील तरतूदीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१२०४१६०२५९१४०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VVALVIJANA | Sotto 


S0fc6a7ce3fcacf9e46a5a0310 

6 307९13052८, postalCode=400032, 
MANTRALAYA,MUMBAI, 

=fd6f9785fe220b2c0f30d422d401 e2dfc838a0d9e 


st mber: 
| VA रि 5345036९१५7126, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VALVI JANA JIVA 
Date: 2020.12.04 16:07:08 +05'30' 


(ज. जि. वळवी) 
उप सचिव 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक, 

३. मा.सभापती/मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे सचिव 

४. मा.उप सभापती/मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, 

८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद / विधानसभा यांचे स्वीय सहाय्यक, 
९. मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना शाख), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सार्वसु-११२०/प्र.क्र.८२/२९ 


ठं १३. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१४. मुख्य आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 
१५. मुख्य आयुक्त, सेवा हक्क कायदा, मुंबई 
* १६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १ला मजला, वीर नरीमन रोड, मुंबई 
* १७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
* १८. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
* १९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२०. विभागीय आयुक्‍त, कोकणभवन, नवी मुंबई, 
२१. जिल्हाधिकारी, मुंबई Tex, fag उपनगर, 
२२. मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागांखालील मुंबई शहर/मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख, 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
* २३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
(त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आवऱ्यक ते प्रसिध्दीपत्रक निर्गमित करावे, तसेच 
APRA व दूरदर्शानद्वारे प्रसिध्दी द्यावी) 
२५. निवड नस्ती / सामान्य प्रशासन विभाग-२९ 
* पत्राद्वारे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


